महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास 
योजनेंतर्गत AE १०० टक्के महिला, 
अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील 
उद्योग घटकांच्या प्रकल्पांसाठी दि.२५.०२.२०१४ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.८(॥) (ग) 
(iv) मधील अट शिथिल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसएमई-२०२१/प्र.क्र.१८६/उद्योग-७, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय, क्र. एसएमई-२०१३/ 

प्र.क्र.२०७/उद्योग-७, दि. २५ फेब्रुवारी, २०१४. 

२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय, क्र. साप्रोयो-२०१५/प्र.क्र.१३३ 
/उद्योग-८, दि.११ फेब्रुवारी, २०१६ 

३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय, क्र. साप्रोयो-२०१७/ प्र.क्र.१५/ 
उद्योग-८, दि.१४ डिसेंबर, २०१७ 

४ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय, क्र. एसएमई-२०१९/प्र.क्र.९३/ 
उद्योग-७, दि.२४ जुले, २०१९ 

५) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/औसशा/एमएसआयसीडीपी/सुधारणा/ 
२०२१/ओ-४८४, दि.२८ एप्रिल, 2029 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित क्षेत्रातील छोट्या समूहांचा, समूह विकास होऊन 
त्याद्वारे सुक्ष्म व लघु घटकांच्या सर्वांगीण विकासास चालना मिळणेसाठी “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक 
समूह विकास कार्यक्रम (एमएसआयसीडीपी)” ही योजना दि. २५/०२/२०१४ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आलेली असून दि.२४/०७/२०१९ रोजी सुधारीत मार्गदर्शक सूचना 
जाहीर करण्यात आल्या आहेत. सदर योजनेचा लाभ महिला उद्योजकता तसेच अनुसूचित जाती / 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांना होवून त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक सक्षमतेत वाढ 
होण्यासाठी राज्याने दि.११/०२/२०१६ व दि.१४/१२/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १००% 
महिला उद्योजकता तसेच १००% अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उद्योजक 
सभासद असणाऱ्या औद्योगिक समूह प्रकल्पास ९०% पर्यंत अनुदान उपलब्धतेसाठी मान्यता दिली 
आहे. सदर तरतुदीचा लाभ महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजनेंतर्गत मंजूरीप्रापत १०० 
टक्के महिला, अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील सदस्य उद्योग घटकांच्या प्रकल्पांना 
होणेसाठी योजनेच्या दि.२५.०२.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद H.C (iii) (ग) (iv) मधील 
अट शिथिल करणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएमई-२०२१/प्र.क्र.१८६/उद्योग-७ 


शासन निर्णय :- 
राज्य शासनाच्या “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम (एमएसआयसीडीपी)” 
या योजनेचा लाभ महिला उद्योजक तसेच अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील 


उद्योजकांना होवून त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक क्षमतेत वाढ होण्यासाठी शासनाने १००% सदस्य 


महिला उद्योजक तसेच १००% सदस्य अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उद्योजक 
असणाऱ्या औद्योगिक समूह प्रकल्पास प्रकल्प किंमतीच्या ९०% पर्यंत अनुदान (उच्चत्तम अनुदान 


मर्यादा रू.१० कोटी) उपलब्धतेसाठी मान्यता दिली आहे. सदर तरतुदीचा लाभ उपरोक्‍त उल्लेखित 


प्रवर्गातील पात्र प्रकल्पांना होणेसाठी योजनेच्या दि.२५.०२.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
परिच्छेद क्र.८५॥॥) (ग) (iv) मधील अट खालीलप्रमाणे शिथिळ करणेबाबत या शासन निर्णयान्वये 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजना” शासन सुधारीत तरतुद 
निर्णय क्रमांक एसएमई-२०१३/प्र.क्र.२०७/उद्योग-७, 
दि.२५/०२/२०१४ 
परिच्छेद विषय | झासन निर्णयातील मुळ तरतुद 
क्र. 
ez २ ३ 1४ षु 
| H.C) | प्रकल्प सामायिक सुविधा केद्र करीता | सामायिक सुविधा केंद्र करीता जमीन 
(ग) (iv) किंमत व | जमीन आणि इमारतीची किंमत | आणि इमारतीची किंमत यावरील 
अनुदान । यावरील खर्चाची पूर्तता विशेष | खर्चाची पूर्तता विशेष हेतू वाहन 


हेतू वाहन (SPY संस्थेकडून 
करण्यात येईल. अस्तित्वात 
असलेली जागा आणि इमारत 
प्रकल्पाच्या लाभार्थी घटकांना 
उपलब्ध करून विल्यास, 
दिलेल्या जमीन व इमारत 
खर्चाचे मुल्यांकन झासकीय 
संस्था / आर्थिक संस्था / 
सहकारी क्षेत्रातील बँकांमार्फत 
केल्यानंतर सदर खर्च हा 
प्रकल्पाच्या लाभार्थी घटकांनी 
(सहभाग भांडवलांतर्गत) 
करावयाच्या खर्चांतर्गत पात्र 
धरण्यात येईल. भाडे 
तत्वावरील मत्तेवर (Premises) 


(SPV) संस्थेकडून करण्यात येईल. 
तथापि, १००% महिला आणि १००% 
अ.जा. /अ.ज. प्रवर्गातील सदस्य 
असणाऱ्या औद्योगिक समूहांच्या 
विशेष हेतू वाहन संस्थेला ९०% 
अनुदान मर्यादेच्या अधिन राहून 
मंजूर प्रकल्प किंमतीच्या २५% 
मर्यादेत इमारत बांधकाम खर्चासाठी 
शासन अनुदानातून खर्च अनुज्ञेय 
राहिल. अस्तित्वात असलेली जागा 
आणि इमारत प्रकल्पाच्या लाभार्थी 
घटकांना उपलब्ध करून दिल्यास, 
दिलेल्या जमीन व इमारत खर्चांचे 
मुल्यांकन शासकीय संस्था / आर्थिक 
संस्था / सहकारी क्षेत्रातील 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएमई-२०२१/प्र.क्र.१८६/उद्योग-७ 


सामायिक सुविधा केंद्राची | बकांमार्फत केल्यानंतर सदर खर्च हा 
स्थापना करता येऊ aes | प्रकल्पाच्या लाभार्थी घटकांनी 
मात्र, यासाठी सदर मत्ता | (सहभाग भांडवलांतर्गत) करावयाच्या 
आव्यक त्या कायदेशीर  खर्चांतर्गत पात्र धरण्यात येईल. 
तत्वांनी दीर्घ मुदतीच्या भाडे | तथापि, लाभार्थीने किमान १०% 
तत्वावर (कमीत कमी १० वर्षे) | भागभांडवल मर्यादा पूर्ण करणे 
घेणे आवश्‍यक राहील. आवश्‍यक आहे. भाडे तत्वावरील 
मत्तेर (Premises) सामायिक 
सुविधा केंद्राची स्थापना करता येऊ 
शकेल मात्र, यासाठी सदर मत्ता 
आव्यक त्या कायदेशीर तत्वांनी 
दीर्घ मुदतीच्या भाडे तत्वावर (कमीत 
कमी १० वर्षे घेणे आवश्‍यक राहील. 


उपरोक्त नमूद सुधारीत तरतुदीचा लाभ राज्याचे नविन औद्योगिक धोरण-२०१९ नुसार 
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजनेच्या दि.२४/०७/२०१९ रोजी जाहीर करण्यात 
आलेल्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांपासून ९०% प्रमाणे मंजूरी देण्यात आलेल्या १००% महिला व 
१००% अ.जा./अ.ज. प्रवर्गातील प्रकल्पांना पूर्वलक्षी (दि.२४/०७/२०१९ व तद्नंतर मंजूरीप्राप्त 
प्रकल्पांना) प्रभावाने देय राहील. 

वरील नमूद सुधारणा व्यतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजना 
(एमएसआयसीडीपी) योजनेच्या मुळ शासन निर्णय दि.२५/०२/२०१४ व दि.२४/०७/२०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयांतर्गत तरतुदी व कार्यप्रणाली पूर्वीप्रमाणेच राहतील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०८०२१६४१२२२०१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Nitin Jotiram 
Dangare wo 
(नितीन जो. डंगारे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.पमंत्री(सवी व मा. राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएमई-२०२१/प्र.क्र.१८६/उद्योग-७ 


षु. 


१७ 


१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
23 
२४ 
२५ 
रद 
२७ 


मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 
विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, सिकॉम लि., मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी व ग्रामोद्योग मंडळ. 
व्यवस्थापकीय संचालक, नाबार्ड. 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, औरंगाबाद. 
सर्व अपर उद्योग संचालक. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 
सह संचालक (उद्योग), पुणे/नागपूर/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती प्रदेश. 
(उद्योग संचालनालयामार्फत) 
अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी, कोकण विभाग/अमरावती विभाग. 
(उद्योग संचालनालयामार्फत) 
सह संचालक (मुंप्रावि), औद्योगिक रसायन शाळा, व्ही. एन. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई. 
सर्व जिल्हाधिकारी. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 
सर्व महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-१६/अर्थ-१४, मंत्रालय, मुंबई. 
नियोजन विभाग, का. १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, प्रशासन-१, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (उद्योग-७, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


